सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ रे , राजपत्र क्र .४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी/फेब्रुवारी २६-१, २०१७: माघ ६-१२ , शके १९३८ [ पृष्ठे१४, किंमत : 0.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

__ अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती, पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार-ब व ७६ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ७७ 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी - 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , - 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


७७ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . ८९ 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


LAWAND JUDICIARY DEPARTMENT, 

Madam Kama Marg, 
Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya ,Mumbai- 400 032 . 

Date : 5th January 2017 
No. Sankirn 2016 / 1280/C .R .330 /Desk - 14 : In exercise of the 
S. N. 

Nameof Law Officers 


powers conferred by Section 15 of THE SCHEDULED 
CASTES AND THE SCHEDULED TRIBES (PREVENTION 
OF ATROCITIES) AMENDMENTACT, 2015 (NO . 1 OF 2016 ) , 
the Government of Maharashtra hereby appoints the following 
Law Officers as the “Special Public Prosecutors for conducting 
the court cases relating to the said Act before the Courts in 
District Latur until further order. 


Place of Appoinment 


Adv. Laxman Narhar Shinde 


Latur, Dist. Latur 


Adv. Kapil V . Pandharikar 


Nilanga, Dist. Latur 


Adv . Shivaji I. Birajdar 


Udgir, Dist. Latur 


Adv. Mahesh K . Patil 


Ahamadpur, Dist . Latur 


By order and in thename of the Governor of Maharashtra , 


2 . Their appointment are strictly subject to the conditions 
of service laid down in the Maharshtra Law Officers 
(Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) 
Rules , 1984. 

3. The Government reserves the right to revoke/modify/ 
annul this order without assigning any reasons. 


Sanjeev Kelusakar, 
Under Secretary to Government of Maharashtra . 


औ . भाग १ - ४ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी /फेब्रुवारी २६- १ , २०१७:माघ ६-१२ , शके १९३८ 


७७ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT, 

Madam Kama Marg , 
Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya, Mumbai-400 032 . 

Date : 5th January 2017 


CASTES AND THE SCHEDULED TRIBES (PREVENTION 
OF ATROCITIES ) AMENDMENT ACT, 2015 (NO.1 OF 2016 ), 
the Government of Maharashtra hereby appoints the following 
Law Officers as the “ Special Public Prosecutors for conducting 
the court cases relating to the said Act before the Courts in 
District Dhule until further order. 


No. Sankirn 2016 / 1280 /C .R . 330 /Desk -14 : In exercise of 
the powers conferred by Section 15 of THE SCHEDULED 


S. N. 


| 


Nameof Law Officers 


Place of Appoinment 


Adv. Nilesh Kalal 


Dhule 


Dhule 


Adv. Ajaykumar Sanap 
Adv. Ganesh Y. Patil 


Dhule 


By order and in the name of theGovernor of Maharashtra , 


2 . Their appointment are strictly subject to the conditions 
of service laid down in the Maharshtra Law Officers 
( Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) 
Rules, 1984. 


Sanjeev Kelusakar, 
Under Secretary to Government of Maharashtra . 


3. The Government reserves the right to revoke/modify / 
annul this order without assigning any reasons . 


ग्रामीण जिल्ह्यात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ती व्यतीरिक्त अन्य 
कोणत्याही ठिकाणी त्यांच्याजवळपास कोणतीही व्यक्ती , 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


१ . सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 

तलवारी , भाले , दंडे, बंदुका , रिव्हाल्वर , सुरे, काट्या , किंवा 
शाररिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही 
वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १ ) व ३७( ३ ) अन्वये खालील 


आदेश 


२ . कोणताही क्षार , द्रव्यपदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 


जवळ बाळगणार नाही . 


क्र .२०१६/ गृहशाखा/ दंडविभाग/ कावी- ११०७. - ज्याद्वारे त्यांनी औरंगाबाद 
ग्रामिण जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनाने परिस्थितीवर नियंत्रण 
ठेवता यावे यासाठी जिल्ह्यात जमाबंदी व शस्त्रबंदी बाबत मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३१( १) आणि ३७( ३) चे आदेश दिनांक ३० .१२.२०१६ 
चे ००.०० वाजे पासुन दिनांक १३.०१.२०१७ रोजीचे २४.०० वाजे पावेतोचा 
बंदी आदेश निर्गमित होणेस विनंती केली आहे . 


३ . दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रर्वतक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 

किंवा निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ 
बाळगणार नाही,किंवा वाहून नेता येणार नाही . तसेच क्षेपणास्त्रे 
सोडावयाची किंवा फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार 
नाही किंवा तयार करणार नाही. 


आणि त्या अर्थी, अशा विविध कारणामुळे औरंगाबाद ( ग्रामिण ) जिल्ह्यात 
सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . निधि पांडेय , 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 


४ . कोणत्याही व्यक्तिच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून देखाव्याच्या 

उद्येशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक 
किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रेते 
किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी/फेब्रुवारी २६-१, २०१७ :माघ ६- १२ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


५ . जाहीरपणे घोषणा देणार नाही, गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक 

शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही . 


दिनांक १४ .०१ .२०१७ चे ०० .०० वाजे पासुन दिनांक २८ .०१ .२०१७ रोजीचे 
२४ .०० वाजे पावेतोचा बंदी आदेश निर्गमित होणेस विनंती केली आहे . 


अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमता यास 
धक्का पोहचेल अशी जिल्ह्याची किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृती दिसून येत 
असेल अशी आवेशपुर्ण भाषणे करु नये, अगर सोंग अगर हावभाव 
करु नये , आणि अशी चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा इतर 
कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करु नये त्यांचे प्रदर्शन करु 
नये किंवा त्यांचा किंवा जनतेत प्रसार करु नये . तसेच आणखी 
असे ही आदेशीत करीत आहे की , संपूर्ण औरंगाबाद ग्रामिण 
जिल्हयात पांच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी 
एकत्र जमण्यास निदर्शने , धरणे, मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास 
मनाई करण्याचा आदेश देत आहे . 


आणि त्या अर्थी, अशा विविध कारणामुळे औरंगाबाद ( ग्रामिण) जिल्हयात 
सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . निधि पांडेय , 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 
ग्रामीण जिल्हयात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ती व्यतीरिक्त अन्य 
कोणत्याही ठिकाणी त्यांच्याजवळपास कोणतीही व्यक्ती , 


१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे, सोटा , 

तलवारी , भाले , दंडे, बंदुका , रिव्हाल्वर, सुरे , काट्या, किंवा 
लाठ्या , शाररिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर 
कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार नाही. 


हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 


२. कोणताही क्षार , द्रव्यपदार्थ , दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 


जवळ बाळगणार नाही . 


विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही . 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पांच पेक्षा जास्त 
जमण्यासाठी , सभा, मिरवणूका , मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामिण) जिल्हा पोलीस अधिक्षक , 
आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामिण) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत केलेल्या 
इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 


३ . दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रर्वतक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 

किंवा निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ 
बाळगणार नाही , किंवा वाहून नेता येणार नाही . तसेच क्षेपणास्त्रे 
सोडावयाची किंवा फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार 
नाही किंवा तयार करणार नाही. 


हा आदेश औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्याच्या हद्दीत पावेतो दिनांक ३०/ १२/ २०१६ चे 
००. ०० वाजेपासून ते दिनांक १३ / ०१ /२०१७ चे २४.०० वाजेपर्यंत अमंलात राहतील . 


४ . कोणत्याही व्यक्तिच्याकिंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून देखाव्याच्या 

उद्येशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक 
किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रेते 
किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणार नाही . 


हा आदेश दिनांक ३० /१२/ २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
पारीत करण्यात आलेला आहे . 
औरंगाबाद , ३० डिसेंबर २०१६ . 

डॉ . निधि पांडेय , 
जिल्हादंडाधिकारी , औरंगाबाद . 


५ . जाहीरपणे घोषणा देणार नाही , गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक 

शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १ ) व ३७( ३ ) अन्वये खालील 


६ . अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमता यास 

धक्का पोहचेल अशी जिल्ह्याची किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृती दिसून येत 
असेल अशी आवेशपुर्ण भाषणे करु नये , अगर सोंग अगर हावभाव 
करु नये , आणि अशी चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा इतर 
कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करु नये त्यांचे प्रदर्शन करु 
नये किंवा त्यांचा किंवा जनतेत प्रसार करु नये. तसेच आणखी 
असे ही आदेशीत करीत आहे की , संपूर्ण औरंगाबाद ग्रामिण 
जिल्हयात पांच किंवापाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी 
एकत्र जमण्यास निदर्शने, धरणे , मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास 
मनाई करण्याचा आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्र .२०१७/ गृहशाखा/ दंडविभाग/ कावी- ५३ . – ज्याद्वारे त्यांनी औरंगाबाद 
ग्रामिण जिल्हयात कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनाने परिस्थितीवर नियंत्रण 
ठेवता यावे यासाठी जिल्ह्यात जमाबंदी व शस्त्रबंदी बाबत मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३१ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) चे आदेश 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी /फेब्रुवारी २६- १ , २०१७ : माघ ६-१२, शके १९३८ 


७९ 


६ 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 
विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही . 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पांच पेक्षा जास्त 
जमण्यासाठी , सभा , मिरवणूका, मोर्चा काढणे , ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामिण ) जिल्हा पोलीस अधिक्षक , 
आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामिण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत केलेल्या 
इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 


वाचा: 


१ ) महाराष्ट्र शासन वटहुकूम नं १४ दि . १३ / १०/ १९८१ . 


२) महाराष्ट्र शासन कृषी सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई अधिसूचना 


क्र . सहिससी/ १०८१ / ३३३२/ २२० / १५सी दि . २०/ १०/ १९८१ . 


हा आदेश औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्याच्या हद्दीत पावेतो दिनांक १४ .०१.२०१७ 
चे ०० . ०० वाजे पासून ते दिनांक २८ .०१. २०१७ चे २४ .०० वाजेपर्यंत अमंलात 
राहतील . 


३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे 

यांचे परिपत्रक क्र .एडीएम /१८४/ १५६ ( २) दिनांक १९ / ०३/ १९६८ . 


हा आदेश दिनांक १६/०१/ २०१७ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
पारीत करण्यात आलेला आहे . 


औरंगाबाद , १६ जानेवारी २०१७. 


४ ) मा सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे 

यांचे कार्यालयाकडील पत्र दिनांक २४ .०६.२०१६ . 


डॉ . निधि पांडेय , 
जिल्हादंडाधिकारी , औरंगाबाद . 


५ ) यशवंत नागरी सहकारी बँक लि . लातूर यांचे पत्र दिनांक १६/ १२/ २०१६ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व 

नियम १०७ अन्वये आदेश 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


अधिसुचना 


क्र . वि – १/ कलम १५६/ राजीव गांधी बँक अवसायनात/ ६६/ सन १७. - 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 


प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , बी . एल . वांगे , जिल्हा 


उपनिबंधक सहकारी संस्था , लातूर या अधिसुचनेद्वारे यशवंत नागरी सहकारी 


क्र . २०१६/जिऊनी/ औद्यो/ संस्था नोंदणी/ अधिसुचना/ २०७५/ २०१६. - जिल्हा 
उपनिबंधक सहकारी संस्था परभणी यांचे द्वारे अधिसुचित करण्यांत येत 
आहे, मानव विकास मागासवर्गीय औद्योगीक सहकारी संस्था , मर्यादित 
जिल्हा जि . परभणी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० 
चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यांत आली असुन जिचा नोंदणी/क्रमांक 
पीबीएन/ पीबीएन/पीआरडी/( आय) १२०/ २०१६ /दिनांक २९ .१२. २०१६ असा आहे. 
तसेच उक्त अधिनियमातील कलम १२(१ ) व त्याखालील नियम १९६१ चे 
नियम १०( १) अन्वये तिचेवर्गीकरण ‘ उत्पादक संस्था आणि उपवर्गीकरण 
औद्योगीक उत्पादक संस्था करण्यांत आले आहे . 


बँक लि . लातूर या बँकेच्या खालीलप्रमाणे नमुद अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ ( १) व ( २) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९६१ चे २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७ 


खालील पोटनियम ३, ५, ६, ७, ९ , १०, ११ ( अपसेट प्राईस कायम 


करण्याची तरतुद वगळून ) १२ , १३ , १५, १७, १८ व २० ( अ ) नुसार वरील 


सदरची अधिसुचना आज दिनांक २९ .१२ . २०१६ रोजी काढण्यात आली 
आहे . 


कायद्याचे कलम १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखवल्याची अंमलबजावणी 


करण्यासाठी या आदेशाच्या दिनांकापासून दि . ३१ मार्च २०१७ या कालावधीत 


करिता अधिकार प्रदान करीत आहे . 


जि . जि . पुरी , 
जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था, परभणी 


८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी /फेब्रुवारी २६-१ , २०१७ :माघ ६-१२ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


सदरचे अधिकार खालील अटीस अधिनराहून प्रदान करण्यात येत आहेत . 


_ वसुली अधिकाऱ्याचे नांव 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा . 


श्री कापसे एस . आर 


विशेष वसुली व विक्त अधि . 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


बँकेच्या 
कार्यक्षेत्रापुरते 


२ . | 


श्री हलगरकर ओ. के . 


विशेष वसुली व विक्त अधि . 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


बँकेच्या 
कार्यक्षेत्रापुरते 


३ . | 


श्री जाधव के . एम . 


विशेष वसुली व विक्त अधि . 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


बँकेच्या 
कार्यक्षेत्रापुरते 


१ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . 


२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
कर्ज वसुलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० 
चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या 
अंमबलजावणीकरीता असतील . 


३ . प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , सेवा निवृती , मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


१० . संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचणी 
याबाबी लक्षात घेवून थकबाकी वसुली होण्याच्या दृष्टीकोनातुन संस्थेने 
प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरुन सदरचे अधिकार प्रदान करणेत 
येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी 
असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करुन शासकीय 
कोषागारात जमा करण्यात यावा . 

११. विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडुन प्रमाणपत्रानुसार 
होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसुल करण्यात 
येवू नये. 

१२. जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंरतच लिलाव 
खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल 
व ही जप्ती जारी ठेवतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व 
त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवयश्यक आहे . या काळात कर्जदारांस 
अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 


४ . या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्यास हक्क राहिल . 


५. विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याने निदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याने निदर्शनास आल्यास अधिकार 
काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात येतील . 


लातूर , ३ जानेवारी २०१७ . 


६ . मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३ 
दि . बेसिन कॅथॉलीक को ऑपरेटीव्ह बँक विरूध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात 
घेऊन वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची 
कार्यवाही करावी . 


बी . एल . वांगे , 
जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , लातूर . 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


७ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त आणि सिव्हील कोर्ट किंवा एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दाचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी 
त्याच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये असे ) लिहावे. 


८ . नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसुल करुन संस्था स्तरावर 
त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवुन जमा झालेल्या सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 
कोषागारात भरणा करुन केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या 
कर्यालयास सादर करावा. 

९ . शासन निर्णय क्र . संकिर्ण- १५०४/ प्र . क्र . २३१/ १५- स 
दिनांक २३/११/ २०१६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करणेस मनाई आहे . 


वाचा : 
१ ) महाराष्ट्र शासन वटहुकूम नं १४ दि . १३/ १०/ १९८१ . 
२) महाराष्ट्र शासन कृषी सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मुंबई अधिसुचना 
___ क्र . सहिससी/१०८१/ ३३३२/ २२०/ १५सी दि . २० / १० / १९८१ . 
३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे 

यांचे परिपत्रक क्र .एडीएम/ १८४/ १५६( २) दिनांक १९/ ०३/ १९६८ . 
४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे 

यांचे कार्यालयाकडील पत्र दिनांक २४ .०६. २०१६ . 
५) इंदिरा महिला नागरी सहकारी सहकारी बँक लि . लातर यांचे पत्र 

दिनांक ०४ /११/ २०१६. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी /फेब्रुवारी २६-१ , २०१७ : माघ ६- १२, शके १९३८ 


८१ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व 

नियम १०७ अन्वये आदेश 


क्र . वि – १ / कलम १५६/ राजीव गांधी बँक अवसायनात / ४३९३/ सन १६ . - 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , बी . एल . वांगे, जिल्हा 
उपनिबंधक सहकारी संस्था , लातूर या अधिसुचनेद्वारे इंदिरा महिला नागरी 
सहकारी बँक लि . लातूर या बँकेच्या खालीलप्रमाणे नमुद अधिकाऱ्यांना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) 


आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६१ चे २ (एच ) व ( जे ) तसेच 
नियम १०७ खालील पोटनियम ३, ५ , ६ , ७, ९ , १० , ११ ( अपसेट प्राईस 
कायम करण्याची तरतुद वगळून ) १२ , १३ , १५, १७, १८ व २० ( अ ) नुसार 
वरील कायद्याचेकलम १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी या आदेशाच्या दिनांकापासून दि . ३१ मार्च २०१७ या 
कालावधीतकरिता अधिकार प्रदान करीत आहे . 


सदरचे अधिकार खालील अटीस अधिनराहून प्रदान करण्यात येत 
आहेत . 


वसुली अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


हुद्दा. 


श्री आर . डी . साबळे 


विशेष वसुली व विक्त अधि . 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


बँकेच्या 
कार्यक्षेत्रापुरते 


१. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . 


८ . नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसुल करुन संस्था स्तरावर 
त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवुन जमा झालेल्या सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 
कोषागारात भरणा करुन केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या 
कर्यालयास सादर करावा . 


२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
कर्ज वसुलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० 
चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या 
अंमबलजावणीकरीता असतील . 


९ . शासन निर्णय क्र . संकिर्ण- १५०४/ प्र . क्र . २३१/ १५- स 
दिनांक २३/११/२०१६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करणेस मनाई आहे . 


३. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, सेवा निवृती , मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


४ . या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्यास हक्क राहिल . 


५ . विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याने निदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार 
काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात येतील . 


१० . संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचणी 
याबाबी लक्षात घेवून थकबाकी वसुली होण्याच्या दृष्टीकोनातुन संस्थेने 
प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरुन सदरचे अधिकार प्रदान करणेत 
येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी 
असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करुन शासकीय 
कोषागारात जमा करण्यात यावा . 


११. विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडुन प्रमाणपत्रानुसार 
होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसुल करण्यात 
येवू नये . 


६ . मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३ 
दि .बेसिन कॅथॉलीक को ऑपरेटीव्ह बँक विरूध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात 
घेऊन वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची 
कार्यवाही करावी . 


१२. जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंरतच लिलाव 
खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल 
व ही जप्ती जारी ठेवतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व 
त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवयश्यक आहे . या काळात कर्जदारांस 
अशा मालमत्तेच्या ताब्यातून वंचित ठेवता येणार नाही. 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त आणि सिव्हील कोर्ट किंवा एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दाचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी 
त्याच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये असे) लिहावे. 


लातूर , ७ डिसेंबर २०१६ . 


बी . एल . वांगे , 
जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था, लातूर. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी /फेब्रुवारी २६- १ , २०१७ :माघ ६-१२ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


६ ) या कार्यालयाचे जा . क्र . ३४४५ / प्रशासन / डॉ . राकृकर्मपसनांदेड /९८ 

आदेश / वसुली प्रमाणत्र / २०१६ दि . १४. १२.२०१६ . 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचा: 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व 

नियम १०७ अन्वये आदेश 


१ ) मा .सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे- १ 

यांचे कडील परिपत्रक क्र .एडीएम/ १८४/ १५६( २) दिनांक १९.०३. १९६८ . 


२ ) शासनाची अधिसूचना क्र .सीएसएल १६०५ /प्र. क्र . १२० /१५ - स 

दिनांक ०२ .०४ .२००५. 


३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे - १ 

यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . नाबँका/ डी -४/ ना .पत/ क .१५६ 
प्रशिक्षण / ०५ दिनांक १३.०७. २००५ . 


क्र . कक्ष – ४/ डॉ . राकृतपाशिसंनांदेड / कलम -१५६/३६५२ /२०१६. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , व्ही . डी . कहाळेकर , जिल्हा 
उपनिबंधक सहकारी संस्था , नांदेड या आदेशान्वये नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी बँ लि . नांदेड या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी डॉ . राधाकृष्णन प्राथमिक शिक्षक सहकारी पत 
संस्था म . नांदेड च्या कलम ८८ मधील चौकशी अन्वये निर्गमीत कलम ९८ 
नुसार या कार्यालयाचे वसुली प्रमाणपत्राची संस्थेच्या नुकसान पोटी रक्कम 
वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम 
१५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन 
रक्कम वसुल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहुन 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि . ३१ .०३. २०१७ या कालावधीकरिता प्रदान 
करीत आहे . 


४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे- १ 

यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . ना .पत / डी -४/ का .क .१५६/११ 
दिनांक २१ .११.२०११. 


५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचेरिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३ मधील 

दि .०५.१२.२०१५ रोजीचे आदेश . 


अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्यांचे | 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचा 

हुदा . 


नांव 


श्री यु. एम . बसवदे 


विक्री अधिकारी 


नांदेड जिल्हा 


दक्षता पथक प्रमुख नांदेड जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँक लि . नांदेड 


१ . वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० 
चे कलम १५६ व १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 
कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील 
तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले 
अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


३ . या कार्यालयाचे वसुली प्रमाणपत्र जा . क्र . ३४४५/ कक्ष -२/ प्रशासन / 
डॉ . राकृप्राशिपतसंनादेड / क्र .९८ आदेश / २०१६ दि . १४ डिसेंबर , २०१६ अन्वये 
कलम ९८ च्या वसुली दाखल्याच्या अंमलबजावणी करण्यापुरते सदरचे 
आधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत . 


नांदेड , २६ डिसेंबर २०१६ . 


२. वसुली अधिकारी यांनी दर माह संस्थेच्या नुकसानीपोटी कलम ९८ 
अंतर्गत वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 


जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी/फेब्रुवारी २६- १ , २०१७:माघ ६-१२ , शके १९३८ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व 

नियम १०७ अन्वये आदेश 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचा: 
१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे -१ 

यांचे कडील परिपत्रक क्र .एडीएम /१८४/ १५६ ( २) दिनांक १९ .०३. १९६८ . 
२) शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र . क्र . १२० / १५ - स 

दिनांक ०२.०४ .२००५. 
३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे - १ 

यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . नाबँका/ डी - ४/ ना .पत / क. १५६ 
प्रशिक्षण /०५ दिनांक १३ .०७.२००५ . 
४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे - १ 

यांचेकार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . ना .पत / डी - ४/पतसंस्था/ का .क .१५६/ ११ 

दिनांक २१.११. २०११ . 
५ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट याचिका क्र .१९४२/ २०१३ मधील 

दि .०५. १२ .२०१५ रोजीचे आदेश . 
६ ) या कार्यालयाचे जा . क्र . ३४४५६/ प्रशासन / मदनेश्वरअशाकर्मपसंनांदेड / 

९८ आदेश / वसुली प्रमाणत्र / २०१६ दि . १४.१२.२०१६ . 


क्र .कक्ष – ४ / मदनेश्वरअशाकर्मपसनांदेड / कलम - १५६ / ३६५३/ २०१६ . - 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , व्ही . डी . कहाळेकर , 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , नांदेड या आदेशान्वये खालील 
अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी मदनेश्वर अशासकीय 
कर्मचारी सहकारी पत संस्था म . नांदेड च्या कलम ८८ मधील चौकशी 
अन्वये निर्गमीत कलम ९८ नुसार या कार्यालयाचे वसुली प्रमाणपत्राची 
संस्थेच्या नुकसान पोटी रक्कम वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रक्कम वसुल करण्याचेनिबंधकाचे 
अधिकार , खालील अटीस अधिन राहुन या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दि .३१.०३. २०१७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्यांचे 


अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याचा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


नांव 


हुद्दा . 


१ . | 


श्री पी . जी . पपुलवार 


विक्री अधिकारी 


नांदेड जिल्हा 


कार्यालय अधिक्षक, जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नांदेड 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० 
चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम 
यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


३ . या कार्यालयाचे वसुली प्रमाणपत्र जा . क्र . ३४४५ /कक्ष- २/ प्रशासन / 
मदनेश्वरअशाकर्मपसनांदेड/ क्र .९८ आदेश/ २०१६ दि . १४ डिसेंबर , २०१६ 
अन्वये कलम ९८ च्या वसुली दाखल्याच्या अंमलबजावणी करण्यापुरते 
सदरचे आधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत . 


नांदेड , २६ डिसेंबर २०१६ . 


२. वसुली अधिकारी यांनी दर माह संस्थेच्या नुकसानीपोटी कलम ९८ 
अंतर्गत वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 


जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , नांदेड . 


१० 


मुंबई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम ३७ ( १ )( ३ ) प्रमाणे 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


बंदी आदेश . 


उस्मानाबाद जिल्ह्यात खालील प्रमाणे कार्यक्रम आयोजित आहेत . 


१ . दि .३१/१२/ २०१६ रोजी ३१ डिसेंबर रोजी नवीन वर्ष आगमानानिमित्त 
विविध कार्यक्रम होत आहेत . 


२. विविध पक्ष व संघटना यांच्या वतीने त्यांच्या विविध मागण्यासाठी 
( मुस्लिम आरक्षण , मराठा आरक्षण , चारा टंचाई, पाणी टंचाई शेतकरी 
आत्महत्या या कारणामुळे ) अचानकपणे आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची 
शक्यता आहे. 


क्र .२०१६/ एमएजी- १/सीआर- ४. - वरील प्रमाणे धार्मिक सण, आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम जिल्ह्यात शांततेत व सुरळीत पार पडण्याकरीता तसेच कायदा व 
सुव्यवस्था अबाधीत राहणेसाठी म्हणून पोलीस अधिक्षक , उस्मानाबाद 
यांनी त्यांचे गोपनिय पत्र जा .क्र . जिविशा/बंदी आदेश /५७९१/ २०१६ उस्मानाबाद 
दि . १७/ १२/ २०१६ अन्वये उस्मानाबाद जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस कायदा 
१९५१ चे कलम ३७ ( १)( ३) प्रमाणे बंदी आदेश लागू करण्याबाबत विनंती 
केली आहे . पत्रातील आशय विचारात घेता महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९५१ 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी/फेब्रुवारी २६-१ , २०१७ : माघ ६-१२, शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) लागू करण्या इतपत माझे समाधान झाले आहे . 


( दोन्ही दिवस धरुन ) अंमलात राहतील . 


हे आदेश आज दिनांक २६/ १२/ २०१६ रोजी माझे सही व या कार्यालयाचे 
शिक्क्यानिशी निर्गमित केले आहेत . 


त्याअर्थी महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९५१ ( १९५१ चाअधिनियम २२ ) चे 
कलम ३७ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , 
मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , याद्वारे असे आदेश देत आहे की , 
शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ती खेरीज अन्य कोणत्याही व्यक्तींना 
सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास : 


उस्मानाबाद , २६ डिसेंबर २०१६ . 


दुर्वाचनिय , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, उस्मानाबाद . 


१) शस्त्र , लाठया, काठया , बंदुका , तलवारी , चाकू, रिव्हॉल्वर इत्यादी 
जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


११ 


२) ज्या शारिरीक इजा करणेस कारणीभूत ठरतील किंवा सहज 
बाळगता येतील अशा वस्तू जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


३ ) कोणतेही क्षार , द्रव पदार्थ, स्फोटके जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


४ ) दगड , क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे जवळ बाळगता येणार 
नाहीत किंवा ठेवता येणार नाहीत , वाहून नेता येणार नाहीत . 


या कार्यालयाचे आदेश दि . २६ / १२/ २०१६ अन्वये उस्मानाबाद जिल्ह्यात 
शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश दि . ०३/०१/ २०१७ पर्यंत लागू करण्यात 
आलेले आहेत . पोलीस अधिक्षक , उस्मानाबाद यांनी त्यांचे पत्र क्र . जिविशा 
बंदी/ आदेश / ५९३५ / २०१६ दि . २७/ १२/ २०१६. अन्वये उस्मानाबाद जिल्ह्यात 
खालील प्रमाणे कार्यक्रम आयोजित असल्याचे कळविले आहे. 


५ ) आवेशी भाषणे , अंगविक्षेप , विडंबनात्मक नकला करता येणार नाहीत . 


६ ) सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल अशी किंवा अराजकता 
माजेल अशी चित्रे , नकाशे, घोषणा फलके , चिन्हे किंवा अशी कोणतीही 
वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही . 


१ . दि .०४/ ०१/ २०१७ रोजी लोहारा येथे मराठा आरक्षण करीता तालुकास्तीय 
मोर्चा आयोजित आहे . 


७ ) व्यक्तीचे किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे/ प्रतिमाचे प्रदर्शन करता येणार 
नाही . 


२.दि .०५/ ०१/ २०१७ रोजी उस्मानाबाद येथे मुस्लीम आरक्षण करीता मोर्चा 
आयोजित आहे. 


८ ) व्यक्ती किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून दुखविण्याच्या उद्येशाने 
वाद्य वाजवणार नाहीत . 


३. विविध पक्ष व संघटना यांच्या वतीने त्यांच्या विविध मागण्यासाठी मोर्चे, 
शेतकरी आत्महत्या या कारण्यामुळे अचानकपणे आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक २७/ १२/ २०१६ चे ०६ .०० 
पासून ते दिनांक ०३ / ०१/ २०१७ चे २४ .०० वाजेपावेतो ( दोन्ही दिवस धरून ) 
अंमलात राहतील . 


सुधारित आदेश 


मुंबई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम ३७ ( १ )( ३ ) प्रमाणे बंदी आदेश . 


आणखी असेही आदेश देत आहे, की सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेसाठी 
खालील आदेश पाळणे अत्यावश्यक आहे . त्याअर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ ( १९५१ चा कायदा २२ ) चे कलम ३७( ३ ) प्रमाणे मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , 
उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या कोणत्याही सडकेवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी 
एका ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना एकत्रित येण्यास किंवा मिरवणुका 
काढण्यास मनाई करीत आहे आणि असेही आदेशीत करीत आहे की , 
शासकीय कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी, कर्मचारी किंवा शासनाचे 
अधिकारी , कर्मचारी , अंत्य यात्रा , धार्मिक कार्यक्रम यास हे आदेश लागू 
राहणार नाहीत . उक्त कालावधीत मिरवणुकांना / सभांना परवानगी देण्याचे 
अधिकार पोलीस अधिक्षक, उपअधिक्षक , मंडळ पोलीस निरीक्षक , पोलीस 
उपनिरीक्षक यांना राहतील . 


क्र . २०१६/एमएजी- १/ सीआर -४ . - वरील प्रमाणे धार्मिक सण, 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम जिल्ह्यात शांततेत व सुरळीत पार पडण्याकरीता 
तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राहणेसाठी म्हणून पोलीस अधिक्षक , 
उस्मानाबाद यांचे वरील नमूद पत्रातील आशय विचारात घेता महाराष्ट्र 
पोलीस कायदा १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ३७ ( ३ ) लागू करण्या इतपत 
माझे समाधान झाले आहे . 


त्याअर्थी महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९५१ ( १९५१ चा अधिनियम २२) चे 
कलम ३७( १) व ३७ ( ३ ) अन्वये दि .२६/ १२/ २०१६ रोजी निर्गमीत करण्यात 
आलेले आदेश दि .०६/०१/ २०१७ रोजीचे २४ .०० वाजपर्यंत लागू राहतील . 


उस्मानाबाद , २९ डिसेंबर २०१६ . 


दुर्वाचनिय , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , उस्मानाबाद . 


हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे संपुर्ण हद्दीपावेतो दिनांक २७/ १२/ २०१६ 
चे ०६.०० पासून ते दिनांक ०३/०१/ २०१६ चे २४ .०० वाजेपावेतो 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी /फेब्रुवारी २६- १, २०१७:माघ ६-१२ , शके १९३८ 


८५ 


१२ 


३ ) कोणतेही क्षार , द्रव पदार्थ, स्फोटके जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


४ ) दगड , क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे जवळ बाळगता येणार 
नाहीत किंवा ठेवता येणार नाहीत , वाहून नेता येणार नाहीत . 


ज्याअर्थी पोलीस अधिक्षक , उस्मानाबाद यांनी त्यांचे गोपनिय पत्र जा .क्र . 
जिविशा/ बंदी आदेश/ १५८ / २०१७ दि .०६/ ०१/ २०१७ अन्वये उस्मानाबाद जिल्ह्यात 
खालील प्रमाणे कार्यक्रम आयोजित असल्याचे कळविले आहे . 


५ ) कोण्याही व्यक्तिस आवेशी भाषणे , अंगविक्षेप , विडंबनात्मक नकला 
करता येणार नाहीत . 


१ . दि .०६ /०१/ २०१७ ते १३/ ०१/ २०१७ पावेतो श्री तुळजाभवानी देवी शाकंभरी 
नवरात्र उत्सव साजरा होत आहे . तसेच दि . ११/ ०१/ २०१७ ते दि .१३/ ०१ / 
२०१७ पावेतो श्री खंडोबा देवाची यात्रा आयोजित आहे . सदर यात्रे करीता 
मोठ्या संख्येने भाविक दर्शना करीता येतात . 


६ ) सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल अशी किंवा अराजकता 
माजेल अशी चित्रे , नकाशे , घोषणा फलके , चिन्हे किंवा अशी कोणतीही 
वस्तू जवळ बाळगता येणार नाही . 


७) व्यक्तीचे किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे/ प्रतिमाचे प्रदर्शन करता येणार 
नाही . 


२. दि .१२/ ०१/ २०१७ रोजी जिजाऊ जयंती . 


३. दि .१४/०१/ २०१७ रोजी मकरसंक्राती हा सण साजरा होणार आहे . 


८) व्यक्ती किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून दुखविण्याच्या उद्देशाने 
वाद्य वाजवणार नाहीत . 


४. दि .१६/ ०१/ २०१७ रोजी उमरगा येथे मराठा आरक्षण करीता तालुकास्तरीय 
मोर्चा आयोजित आहे . 


हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक १०/ ०१/ २०१७ चे ०६ .०० 
पासून ते दिनांक २१/ ०१/ २०१७ चे २४ .०० वाजेपावेतो ( दोन्ही दिवस धरून ) 
अंमलात राहतील . 


५ . दि .१७/०१/ २०१७ रोजी उस्मानाबाद येथे बहुजन क्रांती आरक्षणा करीता 
मोर्चा आयोजित आहे . 


६ . विविध पक्ष व संघटना यांच्या वतीने नोटा बंदीच्या अनुषंगाने आंदोलने 
करण्यात येत आहेत . 


७. विविध पक्ष व संघटना यांच्या वतीने त्यांच्या विविध मागण्यासाठी 
( मुस्लिम आरक्षण , मराठा आरक्षण , चारा टंचाई , पाणी टंचाई , शेतकरी 
आत्महत्या या कारणामुळे) अचानकपणे आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची 
शक्यता आहे . 


आणखी असेही आदेश देत आहे की , सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेसाठी 
खालील आदेश पाळणे अत्यावश्यक आहे . त्याअर्थीमुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ ( १९५१ चा कायदा २२ ) चे कलम ३७ ( ३) प्रमाणे मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , 
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या कोणत्याही सडकेवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी 
एका ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना एकत्रित येण्यास किंवा मिरवणुका 
काढण्यास मनाई करीत आहे आणि असेही आदेशीत करीत आहे की , 
शासकीय कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी, कर्मचारी किंवा शासनाचे 
अधिकारी , कर्मचारी , अंत्य यात्रा, धार्मिक कार्यक्रम यास हे आदेश लागू 
राहणार नाहीत . उक्त कालावधीत मिरवणुकांना / सभांना परवानगी देण्याचे 
अधिकार पोलीस अधिक्षक , उपअधिक्षक , मंडळ पोलीस निरीक्षक , पोलीस 
उपनिरीक्षक यांना राहतील . 


मुंबई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम ३७ ( १ )( ३) प्रमाणे 


बंदी आदेश . 


क्र . २०१६/ एमएजी- १/ सीआर- ७. - त्यामुळे वरील प्रमाणे आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम तसेच नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूका आणि नगरपरिषद अध्यक्षांचा 
निवडणूक जिल्ह्यात शांततेत व सुरळीत पार पडण्याकरीता तसेच कायदा 
व सुव्यवस्था अबाधीत राहणेसाठी मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ ( १९५१ 
चा अधिनियम २२) चे कलम ३७( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तीचा वापर करुन , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , याद्वारे 
असे आदेश देत आहे की , शासकीय कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या व्यक्ती खेरीज 
अन्य कोणत्याही व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास 
तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालय / अर्ज स्विकृती ठिकाण , 
मतदान केंद्र व मतमोजणी केंद्र : 


हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक १० /०१/ २०१७ चे ०६ .०० 
पासून ते दिनांक २१ /०१/ २०१७ चे २४. ०० वाजेपावेतो ( दोन्ही दिवस धरुन ) 
अंमलात राहतील . 


हे आदेश आज दिनांक ०९ / ०१/ २०१७ रोजी माझे सही व या कार्यालयाचे 
शिक्क्यानिशी निर्गमित केले आहेत . 


उस्मानाबाद , ०९ जानेवारी २०१७ . 


१) शस्त्र , लाठया, काठया , बंदुका , तलवारी , चाकू, रिव्हॉल्वर इत्यादी 
जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


दुर्वाचनिय , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, उस्मानाबाद . 


२) ज्या शारिरीक इजा करणेस कारणीभूत ठरतील किंवा सहज 
बाळगता येतील अशा वस्तू जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी/फेब्रुवारी २६- १, २०१७:माघ ६- १२ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


१३ 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३ चे कलम ११ ( १ ) 

नुसार अधिसुचना 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . 


क्र .२०१७/एलएनक्यु/सिआर /०३/ २०११ . - ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र .मिस / ११/ २०१४/ सीआर / 
७७/ अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी,पाटोदा 
तथा भूसंपादन अधिकारी, पाटोदा यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 


त आणावयाच्य 


त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- टाकळसिंग तालुका :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
अ . क्र . स .नं ./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे . आर .) 
६४९ 

० . २१ 
६५० 

१ .५० 
६५९ 
६७४ 
६७५ 
६७६ 


० 


m&cww. 


० 


० 


० 


त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


६७७ 


० 


6 


० 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


० 


० 


६७७ 
६७७ 
६७८ 
६७८ 
६७८ 
६७९ 


० 


3 


० 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


० 


६७९ 


० 


2& 


० 


६७९ 


त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम (४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


रि 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . ०१ टाकळसिंग , ता . आष्टी , 

जि .बीड . 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्र . ०१ टाकळसिंग , ता . आष्टी , 

जि . बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसिंचन 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी /फेब्रुवारी २६-१ , २०१७: माघ ६-१२, शके १९३८ 


१४ 


उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) यांजकडून 


परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- टाकळसिंग तालुका :- आष्टी जिल्हा :- बीड 


जाहिर प्रगटन 


अ . क्र 


| 


क्षेत्र ( हे . आर .) 


स .नं ./ ग .नं . 
लागू नाही . 


परिशिष्ट ४ 


जा .क्र . २०१७/ इनाम / अतियात / कावी-८ या जाहिर प्रगटना 
व्दारे सर्व जनता मौजे मंगरूळ ( बु.) ता . मानवत यांना कळविण्यात येते की , 
१ ) श्री . फारोखी मोहम्मद यकिनोद्दीन पि . मोहंम्मद अमिरोद्दीन ईनामदार २ ) 
श्री . फारोखी समियोद्दीन पि . मोहम्मद अमिरोद्दीन ईनामदार रा . पाथरी ता . 
पाथरी जी . परभणी यांनी या कार्यालयात दिनांक १४/ ०७/ २०१६ रोजी 
अर्ज देऊन कळविले आहे की , मौजे मंगरूळ ( बु .) ता . मानवत येथील सर्वे 
नं . १९१ गट नंबर ३९४ क्षेत्र ८ हेक्टर ४२ आर या त्यांचे हिश्याच्या 
जमिनीची विरासत मंजुर करण्याबाबत अर्ज सादर केला आहे. सदर 
जमीनीचा तपशील खाली नमद आहे. 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश.) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र .क्र .३/ 
अ- २, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम- १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


सर्वे नं / गट नं 


क्षेत्रफळ 


परिशिष्ट ५ 


१९१ / ३९४ 


०८ हेक्टर ४२ आर 


प्रशासक नियुक्तीचेविवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी पाटोदा तथा भूसंपादन अधिकारी,पाटोदा यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
नोट - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी पाटोदा 
यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


वरील प्रमाणे नमुद इनाम जमीनीचे मुळ इनामदार महंमद 
अमिरोदिन पिता महंमद इब्राहिम ( मयत ) यांचे कायदेशीर वारस म्हणुन 
अर्जदार विरासत मंजुर कार्यवाहीसाठी या कार्यालयास रुजू झालेले आहे . 
या बाबत ज्या कोणास काही आक्षेप किंवा हितसंबंध असेल तर त्यांनी हा 
जाहिरनामा प्रसिध्द झाल्यापासुन (६ ) सहा आठवड्याच्या आत लेखीपुराव्यासह 
स्वतः किंवा वकिलामार्फत या कार्यालयात माझ्या समक्ष उपस्थित रहावे . 
मुदत संपल्यानंतर आलेल्या आक्षेप अर्जावर विचार केला जाणार नाही. 
आणि प्राप्त कागदपत्राच्या पुराव्यावरून उपरोक्त अर्जदाराचे नावाने वर 
नमुद इनाम जमीनीची विरासत अर्जदार यांचे नाव मंजुर करण्यात येईल . 


ठिकाण :- पाथरी 
दिनांक :- १३ जानेवारी २०१७ 


दिनांक : १८ .०१. २०१७ 


( सी .एस . कोकणी) 
उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) 

पाथरी 


ठिकाण : पाटोदा 


गणेश निराळी 
उपविभागीय अधिकारी 

पाटोदा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी/फेब्रुवारी २६-१ , २०१७: माघ ६-१२, शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 


तशा अधिसुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात लवकरच प्रसिध्द करण्यात 
येईल . संपादनाचे काम जर अंशतः किंवा पुर्णतः सोडुन देण्यात येईल तर 
ती वस्तुस्थिती महाराष्ट्र शासन राजपत्रात रितसर अधिसुचीत करण्यात 
येईल . 


जा .क्र .२०१३/ भुसं /सिआर- १५ ज्याअर्थी उपविभागीय भुसंपादन 
अधिकारी निलंगा यांना असे वाटते की , या सोबतच्या अनुसूचिमध्ये जिचा 
ज्याचा तपशिल नमुद करण्यात आला आहे. अशीजमीन / अशा जमीनी 
( यात यापुढेजिचा/ ज्याचा निर्देश उक्त जमीन/ उक्त जमीनी असा करण्यात 
आला आहे. उक्त अनुसुचीत मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या सार्वजनीक 
प्रयोजनासाठी यात यापुढे त्याचा/ त्यांचा निर्देशसार्वजनीक प्रयोजन/ प्रयोजने 
असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे / आहेत किंवा आवश्यक 
असण्याचा संभव आहे 


उक्त जमीनीचा / जमीनीचे नकाशा/ नकाशे उक्त सुचीत नमुद 
करण्यात आलेल्या अनुक्रमे उक्त जमीन/ जमीनीच्या तपशिला समोर 
उक्त अनुसुचीच्या ७ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या कार्यालयात / 
कार्यालयात कार्यालयीन वेळात पहाण्या करिता उपलब्ध आहे . 


अनुसुची 


( सोबत जोडलेली असे ) 


जिल्हा तालुका 


गाव 


भुमापन क्रमांक व वस्ती 


लातूर निलंगा निलंगा 


सर्वे न ./ गट नं . 


त्या अर्थी आता भुमीसंपादन अधिनियम २०१३ चा एक (यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश संपादन अधिनियम असा करण्यात आला आहे.) हा महाराष्ट्र 
राज्यास प्रयुक्त असताना त्याच्या कलम ११ च्या उपबंधान्वये याद्वारे असे 
अधिसुचीत करण्यात येत आहे की , उक्त जमीन / उक्त जमीनी उक्त 
सार्वजनीक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे/ आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा 
संभव आहे. 


२९४ व २९७ 


आदमास क्षेत्र हेक्टर आर 


० .२२ 


उक्त जमीनीमध्ये हितसंबंध असणा- या सर्व व्यक्तीना याद्वारे अशी 


एकूणक्षेत्र ० . २२ हेक्टर आर 


ताकीद देण्यात येत आहे की , उक्त संपादनाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जीमन 
| उक्त जमीनीवर नेमण्यात आलेल्या कोणत्याही भुमापकांच्या किंवा अन्य 
व्यक्तीच्या कामात त्यांनी अडथळा किंवा व्यत्यय आणु नये. ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेनंतर , जिल्हाधिका -याची मंजूरी न मिळविता 
विक्री,भाडेपटटा , गहाण, अभिहस्तांकन , देवान घेवाण किंवा अन्य प्रकारे उक्त 
जमीनीची/ जमीनीचेविल्हेवाट लावण्या संबंधात करण्यात आलेले कोणतेही 
करार किंवा त्यासंबंधात करण्यात आलेल्या कोणताही खर्चकिंवा सुधारणा 
याकडे उक्त जमीनीच्या / जमीनीच्या अंतिमरित्या संपादन करण्यात येतील 
अशा भागासाठी भरपाई निश्चीत करणारा अधिकारी. संपादन अधिनियमाच्या 
कलम २४ ( सातव्यांदा ) दुर्लक्ष करील . 


ज्यासाठी जमीन संपादन करणे आवश्यक आहे ते प्रयोजन लातुर बिदर 
रस्ता अ. क्र .६० ते दापका पर्यन्त १२ मिटर रुन्द डी . पी . रस्ता विकसीत 
करण्यासाठी मौ . निलंगा ता . निलंगा जि . लातूर 


दिनांक - ०९ .०१.२०१७ 


उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी निलंगा 


उक्त सार्वजनीक प्रयोजनासाठी / सार्वजीनक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमीन / उक्त जमीनी आवश्यक आहे/ आहेत याबद्यल विभागाच्या जिल्हाधिकारी 
लातूर यांची खात्री होईल तर संपादन अधिनियमाच्या कलम १९ अन्वये 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी /फेब्रुवारी २६-१, २०१७ :माघ ६- १२, शके १९३८ 


८९ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकाना प्रसिध्द झाल्या आहेत . 


शनिवार दिनांक २१ जानेवारी २०१७ : माघ १ , शके १९३८ 


जिल्हाधिकारी लातूर यांजकडून 


दिनांक १४. १२. २०१६ रोजी झालेल्या आहेत . नगर परिषद उदगीर, ची 
दिनांक ६/ १/ २०१७ , नगर परिषद निलंगाची दिनांक ३/ १/ २०१७ व नगर 
परिषद औसाची दिनांक ३० . १२. २०१६ रोजीच्या विशेष सभेमध्ये खालील 
दर्शविलेले सदस्य हे नगर परिषदेच्या उपाध्यक्ष व स्विकृत सदस्यपदी 
निवडुन आलेले आहेत . 


आदेश 


क्रं . २०१६/ नपाप्र /निवडणुकाकावि ५-क्रं . २०१६/ नपाप्र / सा . नि ./ 
कावि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती औद्योगीक नगरी अधिनियम 
१९६५ चे कलम १९( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार व मा . राज्य 
निवडणुक आयोग महाराष्ट्र मुंबई यांचे पत्र क्रं . रानिआ / न.प . २०१६/ प्र.क्र . 
३४/ का - ६ दिनांक १७.१०.२०१६ , महाराष्ट्र नगर परिषद , नगर पंचायती व 
औद्योगीक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ५१ व ५१- अ व महाराष्ट्र नगर 
परिषद , नगर पंचायती ( नामनिर्देशीत सदस्यांची आर्हता व नियुक्त्या ) नियम 
७ अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये मी , पांडुरंग पोले , जिल्हाधिकारी, लातूर या 
प्रगटन द्वारे असे जाहीर करतो की , शासन परिपत्रक क्रं . संकिर्ण २०१६ / 
प्र .क्र . ४६६/ नवि - २० दिनांक २१ डिसेंबर २०१६, महाराष्ट्र अध्यादेश क्रं . १६ 
दिनांक ३०/ ८ / २०१६ व सन २०१६ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८ नुसार 
लातूर जिल्ह्यातील उदगीर , अहमदपूर , निलंगा व औसा नगर परिषदेच्या 


तसेच राज्य निवडणुक आयोगाने पत्र क्रं . रानिआ/ न .प .२०१६/ 
प्र .क्र .३४/ का - ६ दिनांक १७.१०. २०१६ अन्वये नगर परिषद अहमदपुर चे 
सार्वत्रिक निवडणुक दिनांक १४ .१२.२०१६ रोजी घेतले आहेत . निवडुन 
आलेल्या अध्यक्ष व सदस्यांची नावे दिनांक १९ . १२. २०१६ च्या असाधारण 
राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आले आहेत . सध्या अस्तित्वात असलेली नगर 
परिषदेच्या अध्यक्ष व सदस्यांचा कालावधी दिनांक १४/ २/ २०१७ रोजी संपत 
आहे . सध्या निवडून आलेले नवनिर्वाचीत अध्यक्ष व सदस्यांचा कालावधी 
दिनांक १४/ २/ २०१७ नंतर पुढे पाच वर्षा पर्यंत असल्याचेदिनांक १९ .१२.२०१६ 
च्या असाधारण राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आले आहेत व नवनिर्मीत 
उपाध्यक्ष व नामनिर्देशीत सदस्यांची निवड हे अध्यक्षांनी पदभार स्विकारल्या 
पासुन २५ दिवसाचे आत विशेष सभा बोलावून निवड करण्यात येईल . 


अ . क्र . 


नगर परिषदेचे नाव 


नामनिर्देशीत सदस्यांचे नाव 


निवडुन आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 
भोसले सुधीर वसंतराव 


१ ) | उदगीर 


१ . पाटील दत्ताजी व्यंकटराव 
२ . डॉ . कुमठेकर धनाजी माणीकराव 
३ . शेख फयाजोदीन नसिरोद्दीन 
४ . निटुरे राजेश्वर प्रभुअप्पा 


निलंगा 


कोळे मनोज महादेव 


१ . बाहेती अशोक सत्यनारायण 
२ . भुरके शंकर विश्वनाथ 


औसा 


औसा 


सुर्यवंशी भरत प्रभाकरराव 


सुर्यवंशी भरत प्रभाकरराव 


१ . बनसोडे लक्ष्मीकांत माधवराव 
२. सुहास सुदामराव डेंग 


दिनांक : ९ .१ .२०१७ 


( पांडुरंग पोले ) 
जिल्हाधिकारी , लातूर 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


